HERTS शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - रापोसे - ०७११/प्र.क्र. २७/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, दिनांक : २९ डिसेंबर, २०११ 


संदर्भ :- १) गृह विभाग, शासन पत्र क्र.रापोसे-०७११/प्र.क्र.२७/पोल-१अ, दि.१३.१०.२०११ 
२) पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र-पोमसं/१/७४२३०/नि.सू.-२०१०/११/पो. अधि/३२७/१०, 
दि.१६.११.२०११ 


शासन आदेश :- 


पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपायुक्‍त (असंवर्ग) या संवर्गातील पदावर पदोन्नती देण्यासाठी 
तयार करण्यात आलेल्या सन २०१०-११ च्या निवडसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या पोलीस 
उपअधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्‍त (नि:शस्त्र) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची, खालील विवरणपत्रात नमूद 
केल्यानुसार अपर पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उपआयुक्त (saat) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात 


येत आहे: क | 
= ति 


र अधिकाऱ्यांचे नाव व सध्याची नेमणूक 

क्र 

9 श्रीमती अश्विनी संतोष सानप, = | अपर पोलीस अधीक्षक, रायगड 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, अलिबाग 

उपविभाग, जि.रायगड. | 
2 . | श्रो.जे.एस.तांबाा, |. | अपर पोलीस अधीक्षक, परभणी | 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, धारणी | 

उपविभाग, जि.अमरावती ग्रामीण. 

2 | श्री.अशोक पांडुरंगगोणके, = | पोलीस उपआयुक्त, बृहन्मुंबई 

सहायक पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 

४ | श्री.टी.एस.गेडाम, _ | अपर पोलीस अधीक्षक, वर्धा 

| उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पांढरकवडा | 
“ | उपविभाग, यवतमाळ a | | र 
_ ७५ | श्री.रुपसिंग शिंगा तडवी. | अपर पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पाचोरा अकादमी, नाशिक 

उपविभाग, जळगांव. 

६ | श्रीमती सविता सुहास तुरेकर, _ | अपर पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ 
अपर उपआयुक्त, रा.गु.वि., मुंबई 

७ | श्री.सिध्देश्वर बापूसाहेब हजारे. पोलीस अधिक्षक, विशेष सुरक्षा विभाग, 


सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. | रा.गु.वि., मुंबई 


70\D:\2011 \Promotion\Order\CR 27.2011 SP DCP Posting’ Page 1 of 3 


2. उपरोक्‍त विबरणपत्रातील मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 
ज्या अधिंकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबितं आहे अशा अधिका-यांना विभागीय चौकशीअंती होणारी 
शिक्षा पदोन्नतीच्या-पदाबर भोगण्यास ते तयार असल्याच्या लेखी पूर्वसंमतीच्या अधिऩ्ञ राहून पदोन्ञती देण्यात 
याबी. 

2. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (एक) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने उपरोक्‍त नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. 

यी सदरच्या पदोन्नतीबरील नेमणूका ह्या मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्रमांक 
८४५२/२००४ मधील अंतिम निर्णयाच्या तसेच सदर निवडसूची वरील पदोन्नत्या ह्या महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून करण्यात येत आहेत. 


ण्‌. पदोन्नतीबर पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकोय न्यायाधिकरण 
अथवा अन्य मा.न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन त्याअनुषंगाने संबंधित 


अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबरील पदस्थापनेत बदल करण्यात येईल. 


६. पदोन्नती देण्यात आलेल्या उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त करुन 
त्यांच्या पदोत्रतीवरील पदावर रुजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(प्र. भि. चव्हाण). : 


1. | 4 कक्ष अधिकारी, गृ्ट विभाग महाराष्ट्र्‌ शासन.  “ 


प्रति; | 
१) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रतिलिपी :- 

२) महालेखापाल-१/२, लेखा व अंनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
३) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) अधिदानबन्र लेखा अधिकारी , मुंबई. 


7O\D:\2011 \Promotion\Order\CR 27.2011 SP DCP Posting1 Page 2 of 3 


त. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
८) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 
९) - सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
१०) निबडनस्ती, कार्यासन पोल-१ (अ). 


7O\D:\201 1\Promotion\Order\CR 27.2011 SP_DCP_Posting! Page 3 of 3 


